दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील विविध 
संवर्गांमधील रिक्‍त पदांची दिनांक 9/9/2020 ची 
स्थिती दर्शविणारी ज्येष्ठतासूचीबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/३४/प्र.क्र.५/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(आ)/२९२०/रिक्‍्त संवर्ग/जे.सू./ सीआर-६/२०/२४४, 
दि.१८/१/२०२०. 


परिपत्रक :- 

दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील खालील संवर्गामधील मंजूर सर्व पदे दिनांक १/१/२०२० रोजी 
रिक्‍त आहेत. 

गट-अ 

१.अपर आयुक्त (वेतनश्रेणी पीबी-४, रु.३७४००- ६७०००, ग्रेड पे रु. ८८००) 

२.उप आयुक्‍त (अभियांत्रिकी) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु. ६६०० 

३.उप आयुक्त (प्रशासकीय ) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु. ६६००) 

४.अभियांत्रिकी गट-अ (कनिष्ठ ) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु. ५४००) 

५.सुरक्षा गट-अ (कनिष्ठ ) (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु. ४६०० 


गट-ब 
१.परिवहन गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु. ४४००) 
२.अभियांत्रिकी गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु. ४४००) 


२. सदर संवर्गाची दि.१/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरिम ज्येष्ठतासूची दर्शविणारे विवरणपत्र 
सोबत जोडण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००२२६१५१२३०२५०१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sone देशानु : Sudam Eknath 
Andhale 


(सु.ए. आंधळे) 
सोबत:- विवरणपत्र शासनाचे अवर सचिव 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (4 प्रती) 

महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 

सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई- १८) 
निवड नस्ती. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील विविध संवर्गामधील रिक्‍त पदांची दिनांक १/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी 


ज्येष्ठतासूचीबाबत. 
अ. | ज्ये. | अधिकाऱ्यांचे नांव प्रवर्ग जन्म नियुक्‍ती | नियुक्तीचा ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्र. (नियुक्ती दिनांक दिनांक ।मार्गसरळ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग सेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
बदलला मर्यादित विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्‍त दिनांक 
त्याचा जन्म उमेदवाराचा गुणवत्ता 
दिनांक) क्र. व परिक्षेचे वर्ष) 
| 9 | २ 3 a. oe 4 & a ८ ९ 1१ |. ११ | 
गट-अ 


१.अपर आयुक्‍त (वेतनश्रेणी पीबी-४, रु.३७४००- ६७०००, ग्रेड पे रु. ८८००) 


२.उप आयुक्‍त (अभियांत्रिकी ) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु. ६६००) 


३.उप आयुक्‍त (प्रशासकीय ) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.९५६००-३९१००, ग्रेड पे रु. ६६००) 


४.अभियांत्रिकी गट-अ (कनिष्ठ ) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.९५६००-३९९००, ग्रेड पे रु. ५४००) 


७.सुरक्षा गट-अ (कनिष्ठ ) (वेतनश्रेणी पोबी-२, रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु. ४६००) 


गट-ब 


१.परिवहन गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु. ४४००) 


२.अभियांत्रिकी गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु. ४४००) 


